गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा 
योजना अंमलबजावणीबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३ /११-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख - ०९ जुन, २०१२ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, दि.३१.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग, क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, दि. १९.९.२०१९. 
३. शासन पूरकपत्र निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. गोमुरोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अ, 
दि.०३.१२.२०२१. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तलय, पुणे यांचे पत्र क्र. गोमुरो अवि-२०२१/ प्र.क्र.७७(आ) / सां-९ / 
१८८३७/२०२२, दि.२४.०५.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन पूरकपत्र दि.०३.१२.२०२१ अन्वये गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत शासन 
नियुक्‍त विमा सल्लागार कंपनीने ब्रोकरेज रक्कमेच्या २५ टक्के बँक गॅरंटी देणे या तरतूदीऐवजी विभागनिहाय 
शासन नियुक्‍त विमा सल्लागार कंपनीने शासनाकडे रु.२.०० लाख इतकी रक्कम बँक गॅरंटी देणे अनिवार्य 
राहील तसेच विभाग निहाय शासन नियुक्त विमा कंपनीने शासनाकडे रु.२.०० कोटीं इतकी बँक गॅरंटी देणे 
अनिवार्य राहिल याबाबतची सुधारणा करण्यात आली आहे. तथापि आयुक्‍त (कृषि) यांनी संदर्भ क्र.४ च्या 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन शासन पूरकपत्र दि.०३.१२.२०२१ Helles परिच्छेद १ मधील मुद्दा क्र.२ 
वगळण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०९१८०३५४३७०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SHINDE NEETA कयाय 
EKNATH 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई ३२ 
४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३ /११-ओ 


५. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई ३२ 

६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

७. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

९. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०.अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

११.अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 
१७.आयुक्‍्त (कृषि), कृषिआयुक्‍तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी 

१९.सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

२०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२१.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२२.सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 

२३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा ), मुंबई. 

२४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 

२५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 

२६.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

२७.संचाळक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

२८.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२९.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

३०.ग्रंथालय प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 
३१.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

३२.सहाय्यक GASH (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

३३.सर्व तहसिलदार 

३४.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

३५.सर्व तालुका कृषिअधिकारी 

३६.सर्व उपसचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
३७.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष यांची मध्यवर्ती कार्यालये 

३८.निवडनस्ती, कार्यासन 99-31. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


